मा. उच्च न्यायालय, मुंबई या न्यायालयात दाखल याचिका 
क्र. एलडी-व्हीसी-ओसीआर ७/२०२० (अनंत करमुसे विरुध्द 
राज्य शासन) या न्याय प्रकरणाचे न्यायालयीन कामकाज 
हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त 
अँड. श्री. अनिल साखरे यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एसपीपी ०५२०/प्र.क्र.७४/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १० मे, २०२१ 


संदर्भ:- १. विधी व न्याय विभाग, शासन पत्र क्र.१५४/क्रिम.जन./२०२०/अ”शाखा, दि. ११/५/२०२०. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि. २९/७/२०१५ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/विनियम, दि. १६/६/२०१७ 


प्रस्तावना :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई या न्यायालयात दाखल याचिका क्र. एलडी-व्हीसी-ओसीआर 
७/२०२०(अनंत HAG विरुध्द राज्य शासन) या न्याय प्रकरणाचे न्यायालयीन कामकाज हाताळण्यासाठी 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त अँड. श्री. अनिल साखरे यांना व्यावसायिक फी प्रदान करण्याची 
बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

मा. उच्च न्यायालय, मुंबई या न्यायालयात दाखल याचिका क्र. एलडी-व्हीसी-ओसीआर 
७/२०२०(अनंत करमुसे विरुध्द राज्य शासन) या न्याय प्रकरणाचे न्यायालयीन कामकाज हाताळण्यासाठी 
विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त अँड. श्री. अनिल साखरे यांना खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
प्रतिदिन न्यायालयीन उपस्थिती सुनावणी फी - रु. २,५०,०००/- (रुपये दोन लाख पन्नास हजार फक्त) 


तसेच सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्री. अनिल साखरे यांना अनुज्ञेय 
होणार नाहीत. तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे प्रदान करण्यात 
येणार नाही. 


२. अड. श्री. अनिल साखरे यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान सदर न्याय प्रकरणाच्या 
दर दोन महिन्याच्या न्यायालयीन कामकाजानंतर करण्यात यावे. मा. न्यायालयीन कामकाजाचे 
परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्त दर्जाहून कमी नाही, अशा 
अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व 
कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान अँड. श्री. अनिल साखरे यांना होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस 
उपायुक्तांनी घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) (१०८), राज्य पोळीस 
मुख्यालय (०२) (09) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक व विशेष सेवा या 


झासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०५२०/प्र.क्र.9७४/पोल-१० 


लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात 
यावा. 


8, हा शासन निर्णय संदर्भ क्र. २ व ३ वरील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासनिक विभागास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१०१२२२३३०५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 
c=IN, ०७ nt Of Maharashtra, ou=Home 


. DN: त 

Kishor Shyamrao *= 
6296, 

Bhalerao mir eon one mace कक 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. US आयुक्त, ठाणे शहर. 
२. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे, ठाणे शहर. 
३. पोलीस उपायुक्त, वर्तकनगर पोलीस स्टेशन,ठाणे शहर. 
४. वरीष्ठ पोलीस निरीक्षक, वर्तकनगर पोलीस स्टेशन,ठाणे BTN 
५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे शहर. 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, ठाणे शहर. 
८. अँड.श्री.अनिल साखरे,२०,मेडॉस हाऊस, ४ था मजला, हॉटेल अंकूरच्यावर, ३९, नगीनदास मास्तर 
रोड, फोर्ट » मुंबई- ४०००२३. 
९. कक्ष अधिकारी, विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई. 
qo. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


